वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.५०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २२ एप्रिल, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
जा.क्र.प्रआ/१६०८, दि.१५/०३/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, वर्धा यांनी सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच सर्वसाधारण सभा, जिल्हा परिषद, वर्धा यांचा ठराव 
विचारात घेता, सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून SUA करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, वर्धा यांचा ठराव विचारात घेऊन वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील खालील रस्ता 
ग्रामीण मार्ग म्हणून Gulla करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी.) 
aa पेठ अहमदपूर ते जेतापूर | 0/00 ते ४/५०० | ४.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- ४६ 
रस्ता. 
एकूण ४.५०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील वर्धा जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२३०४.०० --४.५००) 
म्हणजेच २३०८.५०० कि. मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.५०/नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२५१५२३२३९८१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
GANPAT SANDIPAN = ons 


4.20: 15 Sfefd7 1 ffadSdd7c97769147f1 9aca6383a1 2fed6cff4849d78e 


224a, 


m=44879507A5SBADCE1C62B2D52FC25354CE085DFF, 


KACHARE oe णः 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४ जिल्हाधिकारी, वर्धा. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद वर्धा. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


